पुरवठा संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी / 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी, गट-अया 
पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१९ ची 
स्थिती दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२२४/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- शासनाचे समक्रमांकाचे परिपत्रक क्र. आस्थाप्र-१३१९/ प्र.क्र.२२४/ ना Ae. दि. ०१/०८/२०१९. 


शासन परिपत्रक :- 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त जिल्हा व विभागीय कार्यालयातील पुरवठा 
संवर्गातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी,गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
०१/०१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१/०८/२०१९ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 
२. सरदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे कोणतेही आक्षेप / हरकती / सूचना प्राप्त झाल्या 
नाहीत. 
३. जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी गट-अ या संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०१९ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता यादी परिशिष्ट अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून प्राप्त 
करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून 
घेण्याबाबत कळवावे. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२६१४४८२६६२०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Asmita Gopal 


Digitally signed by Asmita Gopal Jagtap 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Food Civil Supply And 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

11135f45e72193411 1ca2b5dc8481b51e96a79000aeea 


1291208, 


Jagtap soir ene 
(अस्मिता जगताप) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
सर्व विभागीय आयुक्त, 
सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा) 


सर्व संबंधित अधिकारी यांना संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांच्यामार्फत 
निवड नस्ती (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि./ना.पु.) 


Cc WwW A -5 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२२४/ना पु.१५, 


शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२२४/ना.पु.१५, दिनांक २६/०८/२०१९ 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी गट-अ 
या संवर्गातील अधिका-यांची दि. ०१/०१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी 
अंतिम ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट 


जन्म दिनांक प्रवर्ग | जि.पु.अधि/अ.वि.अ | जि.पु.अधि/अ.वि.अ 
पदावरील 

पदोन्नतीचा दिनांक | ज्येष्ठतेसाठी देण्यात 

आलेला दिनांक 


शरण इक 0 ६ 
त्री -रएच बन्सोड 
ae 
a 


पृष्ठ २ पैकी 2 


